सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. PwC कंपनीस दि. १ नोव्हेंबर, 
२०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०१६ 
या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १ फेब्रुवारी, २०१७ 


वाचा; 
१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांचे दरम्यान झालेला 

करार दि. १७.११.२००९ 

२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय ,शासन निर्णय क्रमांक : ७81)-मातंस ०८०/४/२०१४-0/०0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 

३. गृह विभाग ,शासन निर्णय क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: 22/04/2094 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३, दिनांक: 
२५/०७/२०१६ 

५. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांची दि. दि. १२.१.२०१७ चे देयक. 


ol 


प्रस्तावना 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटर हाऊस GIF प्रा.ली. या कंपनीची सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती 
केली आहे. गृह विभाग शासन निर्णय दि. २५.७.२०१६ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला मुंबई 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणुन मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान 
विभागाच्या दि.१.७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 
करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणुन दि. १ नोव्हेंबर,२०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०१६ या दोन महिन्यांच्या 
कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खाळीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 


मुंबई, सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीला सल्लागाराच्या कामासाठी 
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दि.१.७.२०१४ अन्वये दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) 
या तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार, मुंबई शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने दिनांक दि. १ नोव्हेंबर, २०१६ ते ३१ डिसेंबर, २०१६ या 
कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) 
रु. २४,७१,८५५/- (अक्षरी रुपये चोवीस लाख एक्काहत्तर हजार आठडो पंच्चावन फक्त) इतक्या 
रकमेची देयके मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा 


सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


Mumbai CCTV Project (November २०१६ § December २०१६) 


: Swac 
Man Month Applicable ae 
: hh Krishi 
Period & Rate as per Amount Total : Total 
% Resource § र Deployment : OPE Sub Total Service Bharat Kalyan 
Invoice Designation GR dated per Applicabl 3 Amount 
Name ‘% Claimed (INR) Tax @98 % Cess Cess @ 
> ०१-०७- Resource e Amount (INR) 
2 @ 0.40% 
0.40% 


L= 
M=KK N= 
Exr K=STx J SBC x 
J CxJ J+K+L+M 


Subhash Principal 
Patil Consultant 
Aditya Princip 
2,994,000 400% 2,094,000 
Shrivastava Consultant 
Alpesh C Senior २ 22 2 २ 
Kankariya Consultant 320,000 100% 320,000 40,92, 400 १,४९६ १०,७३,९९६ १,५०,३५९ » ३७० ५, ३७० १२, ३५,०९५ 
Himanshu Senior २ 22 
320,000 400% 320,000 
4st Goyal Consultant 
Novemb 
er २०१६ Sharang Senior 2,20,000 065% $556,086 
to 34st Gupta Consultant 
Decemb 


er २०१६ Subhash Principal २ 
»(9५,००० ५०% १,३७,५०० 
& Patil Consultant 
४१६०५९० 
84 Aditya Principal २ २ 
594,000 400% 594,000 
Shrivastava Consultant 
Alpesh C Senior २ 22 २ 
Kankariya Gonsuitant 520,000 400% 320,000 90,192,400 २,९४४ १०,७५,४४४ १,५०,५६२ ५,३७७ ५,३७७ १२,३६,७६० 
Himanshu Senior 
2,20,000 400% 2,20,000 
Goyal Consultant 


Sharang Senior 2.2 22 
520,000 400% 30,000 
Gupta Consultant 
Total Amount Claimed (INR) 29, 84,000 29,88, 880 ३,००,९२१ | 90,689 | १०,७४७ | 28,609,644 


टीप:- 

अ) उपरोक्त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. २ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार 
अदा करण्यात येत आहे 
ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या प्रमाणात 
प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. Tegel कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात 
येत आहे. सदर रकमामध्ये नोव्हेंबर, २०१६ ते डिसेंबर, २०१६ साठी १५% सेवा कर (१४% सेवा कर 
+0.4 % स्वच्छ भारत कर + 0.4 % कृषी कल्याण कर ) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

2. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या 
“२०५५-पोलीस, (02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

3: कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिका-याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२०११३०६०२५५२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. 
Ka i | a S A. Digitally signed by Kail AG ine . ae 
artment, postalCode=400032, ‘Mahi hy 
3130 1938947487 
Gaikwad 9 See 
(कैलास गायकवाड) 


उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

६. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. सहसंचाळक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०.कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० 

Od. 
१२.निवड नस्ती / पोल-३ 
१३.अर्थ शाखा गृह विभाग. 


